जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ 
(बांधकाम) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंत्यांच्या 


दि.०१/०१/२०१९ रोजीच्या ज्येष्ठतासुचीत सुधारणा 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः-जिपअ-२०२१/प्र.क्र. ५६/आस्था-४, 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: - २४ ऑगस्ट, २०२१ 


संदर्भ:- १ शासन परिपत्रक क्रमांक जिपअ-२०१९/प्र.क्र.३४/आस्था-४, दिनांक २८ जानेवारी, २०२० 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


ग्राम विकास विभागातील जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३(बांधकाम) संवर्गातील 


कनिष्ठ अभियंता (बांधकाम ) ( अर्हताप्राप्त) संवर्गाची दिनांक १.१.२०१९ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 


संदर्भाधिन दिनांक २८ जानेवारी, २०२० च्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 


२. सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्रमांक दिव्यांग-२०१५/प्र.क्र.१७१/१६अ, दिनांक ०५-०७- 


2029 अन्वये दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट अ व गट ब मधील पदांवर पदोन्नतीमध्ये ४ टक्के आरक्षण विहित 


करण्यात आले आहे. यास्तव, ज्या दिव्यांग अभियंत्यांनी शासनास दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर केले आहे, त्या 


अभियंत्यांच्या नावासमोर दिव्यांग प्रवर्गाची सुधारित नोंद घेण्यात आली आहे. 


३. सबब, महाराष्ट्र नागरी सेवा ( ज्येष्ठतेचे विनियम), २०२१ मधील तरतुदींच्या अधीन राहून सोबतच्या 


परिशिष्ट- अ व परिशिष्ठ- ब मध्ये नमूद केलेल्या अभियंत्यांच्या ज्येष्ठता सुचीमध्ये सुधारणा करण्यात येत 


आहेत. 


४. शासनाने यापूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या ज्येष्ठता सूचींसंदर्भात असे निदर्शनास आले आहे की, सदर 


ज्येष्ठता याद्या संबंधितांच्या निदर्शनास आणण्यात येत नाहीत. त्यामुळे संबंधितांना त्याबाबतचे आक्षेप वेळीच 


नोंदविता येत नाहीत. बर्‍याचदा संबंधित कर्मचारी त्यांच्या पदोन्नतीच्या वेळी ज्येष्ठता सूचीत दुरुस्ती 


करण्याची विनंती करतात. अशा प्राप्त झालेल्या प्रत्येक विनंती अर्जानुसार ज्येष्ठतासूचीत आवश्‍यक ती 


दुरुस्ती करण्यासाठी वेळोवेळी शुद्धीपत्रके काढावी लागतात. तसेच यामुळे मानीव दिनांकाची प्रकरणे 


उद्भवतात. सबब सोबतची ज्येष्ठता यादी सर्व संबंधितांच्या तात्काळ निदर्शनास आणून द्यावी व तसे 


केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास पाठवावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२१/प्र.क्र. ५६/आस्था-४, 


५. सदर शुध्दीपत्रक, दिनांक १-१-२०१९ च्या कनिष्ठ अभियंता ( बांधकाम ) या पदाच्या अंतिम 


ज्येष्ठतासुचीतील दिव्यांग कर्मचारी तसेच सोबतच्या दिव्यांगांच्या ज्येष्ठतासुचीच्या श्ुध्दीपत्रकातील 


परिशिष्ट-अ व परिशिष्ट-ब सह , सर्व संबंधित दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आणुन त्यांचे काही आक्षेप 


वा हरकती असल्यास त्याबाबतची माहिती दिनांक २८/८/२०२१ पर्यंत शासनास ( कार्यासन आस्था-४ , 


तिसरा मजला, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, 24 मर्झबान पथ , फोर्ट, मुंबई येथे) संबंधित जिल्हा 


परिषदेमार्फत थेट पाठविण्याची दक्षता घेण्यात यावी . त्यानंतर येणाऱ्या आक्षेपाची / हरकतींची दखल 
घेतील जाणारी नाही. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०८२४११५३१८६३२० असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
ae ; Digitally signed by Vijay Govindrao Chandekar 
Vijay GOvindrao 0५०00070५9 


C Maharashtra, OU = Rural Development 
ie h a n d e ka I Department 


Date: 2021.08.24 12:06:15 +05'30" 


सोबत :- परिशिष्ट-अ व परिशिष्ट-ब 
(वि.गो.चांदेकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


१. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

२. सर्व विभागीय आयुक्त, 

३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यांना सदरहू ज्येष्ठता सुची शासनाच्या 
संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या निर्दशनास आणून त्याप्रमाणे पोच 
विभागीय आयुक्तामार्फत शासनास सादर करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 

४. निवड नस्ती. (ग्रामविकास विभाग/आस्था-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


परिशिष्ठ अ 


जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (बांधकाम) संवर्गातील जिल्हा परिषदेतील कनिष्ठ अभियंत्यांच्या दि.०१.०१.२०१९ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची ( सुधारित दिव्यांग नोदी सह परिशिष्ट-अ) 


4.9.2098 कर्मचाऱ्याचे नाव जन्म दिनांक | शौक्षणिक व्यावसायिक | दिव्यांग | दिव्यांग प्रवर्ग 
च्या अंतिम परिषद पात्रता अर्हता परीक्षा | प्रमाणपत्र 
ज्येष्ठतायादी उत्तीर्ण-सुट | कार्यालयास 

मधील अ.क्र सादर 
केल्याच्या 

दिनांकानुसार 

निश्चित 

करण्यात 

आलेला 
दिव्यांगाचा 
ज्येष्ठतेचा 

दिनांक 


भाग-१ (पदवीधर) 


SATE नाशिक ।२६-०५-१९६८ ०९-०१-१९९७| इमाव उत्तीर्ण ।०९-०१-१९९७| अस्थिव्यंग | मुळ नियुक्ती दिव्यांग 
प्रवर्ग-क | प्रवर्गातून आहे, दिव्यांग 
प्रमाणपत्र कार्यालयास 
सादर केल्याचा दिनांक 

०९-०१-१९९७ 
एस.एम.पाटनी औरंगाबाद | १८-०२-१९६६ बीई 29-90-9880| खुला उत्तीर्ण ।०१-०७-२००६| अस्थिव्यंग - | दिव्यांग प्रमाणपत्र 
क कार्यालयास सादर 
केल्याचा दिनांक ०१-०७- 
२००६ मुळ नियुक्ती 


Page 1 


परिशिष्ठ अ 
व्र | एस.ए.गायकवाड सातारा ]०१-०३-१९७८] बीई [०१-०८-२००६॥ खुला उत्तीर्ण | ९-१२-२०१५ | अस्थिव्यंग-क| दिव्यांग प्रमाणपत्र 
कार्यालयास सादर 
केल्याचा दिनांक ९-१२- 


२०१५ मुळ नियुक्‍ती 
दिव्यांग प्रवर्गातून आहे 


सातारा | २०-१०-१९७७ बीई 93-09-2008] खुला उत्तीर्ण । १३-७-२००६ | अस्थिव्यंग-क। प्रमाण पत्र त्यांना प्राप्त 
झाल्याचा दिनांक 
१३/७/२००६ परंतू त्यांचा 
कनिष्ठ अभियंता 
पदावरील नियमित 
नियुक्‍ती दिनांक 
१३/७/२००६ असा आहे. 
त्यामुळे त्यांचा कनिष्ठ 
अभियंता पदाचा जेष्ठता 
दिनांक १३/०७/२००६ 
असा राहील 
२०१ श्री. आर.टी.कांबळे अहमदनगर | २७-०६-१९७६ बीई 40-99-200§| अजा उत्तीर्ण ।१०-११-२००६ |अल्पद्ृष्टी-अ।| दिव्यांग प्रमाणपत्र 
कार्यालयास सादर 
केल्याचा दिनांक १०-११- 
२००६ मुळ नियुक्‍ती 
दिव्यांग प्रवर्गातून आहे 


Page 2 


२०७ 


श्री 


पी.आर.गाढवे 


परभणी 1 09-06-9268 


परिशिष्ठ अ 


बी.टेक. 


२६-०६-२००७ 


Page 3 


भज-क | उत्तीर्ण | २६-६-२००७ |[अस्थिव्यंग-क| कनिष्ठ अभि. 
(पदविकाधारक ) पदावर 

नियुक्‍ती आदेश दिनांक 

२८-६-१९९६ रोजी 


निर्गमित , तर कनिष्ठ 
अभियंता (पदविधर ) 
पदाचा नियमित नियुक्‍ती 
दिनांक २६-६-२००७ 
असा आहे व दिव्यांग 
प्रमाणपत्र दिनांक २७-४- 
२००५ रोजी कार्यालयास 
सादर केले आहे, त्यामुळे 
त्यांचा नियमित नियुक्ती 
दिनांक २६-६-२००७ 
ज्येष्ठतेचा दिनांक 
२६.०६.२००७, मुळ 
नियुक्‍ती दिव्यांग 
प्रवर्गातून नाही 


परिशिष्ठ अ 


| २२६अ श्री... पी.बी.बारंगुळे सोलापूर | १५-०७-१९७६ बी.ई | ०६-०२-२००९ 


7 


Page 4 


खुला 


नाही [०६-०२-२००९] कर्णबधीर 
प्रवर्ग -ब 


दिनांक १.१.२०१९ च्या 
अंतिम यादीत यांचे नाव 
भाग-२ पदविकाधारक 
मध्ये होते. परंतू आता 
कार्यकारी अभियंता, 
जिल्हा परिषद बांधकाम 
विभाग क्र. १, सोलापूर 
यांच्या दिनांक जुलै- 
२०२१ च्या पत्रान्वये 
त्यांची शेक्षणिक पात्रता 
बी.ई. दर्शविण्यात आली 
असल्याने त्यांचे नाव 
भाग-१ पदविधारक मध्ये 
समाविष्ट करण्यात येत 
आहे. दिव्यांग प्रमाणपत्र 
कार्यालयास सादर 
केल्याचा दिनांक ०६-०२- 
२००९, मुळ नियुक्‍ती 


os . 


दिव्यांग प्रमाणपत्र 
कार्यालयास सादर 


केल्याचा दिनांक ०१-०९- 


२०१०, मुळ नियुक्ती 


दिव्यांग प्रवर्गातून आहे 


२९६अ श्री 


ए.एन.सोमाणी 


जळगाव 


०३-०८-१९८३ 


बी.ई 


परिशिष्ठ अ 


५-६-२०१५ 


Page 5 


खुला 


नाही 1०५-०६-२०१५] अस्थिव्यंग-क| दिनांक १.१.२०१९ च्या 


अंतिम यादीत यांचे नाव 
भाग-२ पदविकाधारक 
मध्ये होते. परंतू आता 
मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, जिल्हा 
परिषद, जळगाव यांच्या 
दिनांक०३-०८-२०२१ 
च्या पत्रान्वये त्यांची 
शेक्षणिक पात्रता बी.ई. 
दर्शविण्यात आली 
असल्याने त्यांचे नाव 
भाग-१ पदविधारक मध्ये 
समाविष्ट करण्यात येत 
आहे. दिव्यांग प्रमाणपत्र 
कार्यालयास सादर 
केल्याचा दिनांक ०५-०६- 
२०१५ असा आहे, मुळ 


परिशिष्ठ अ 


| ३३० श्री ए.के.मेश्राम गडचिरोली । २६.०४.१९८३ बी.ई ०१.१०.२०१८ अजा अनुत्तीर्ण 09-90-209¢ अस्थिव्यंग का दिनाक १.१२२०वर्‌ च्या 
अंतिम यादीत यांचे नाव 
भाग-२ पदविकाधारक 
मध्ये होते. परंतू आता 
मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, जिल्हा 
परिषद, जळगाव यांच्या 
दिनांक ३०-०७-२०२१ 
च्या पत्रान्वये त्यांची 
शेक्षणिक पात्रता बी.ई. 
दर्शविण्यात आली 
असल्याने त्यांचे नाव 
भाग-१ पदविधारक मध्ये 
समाविष्ट करण्यात येत 
आहे. दिव्यांग प्रमाणपत्र 
कार्यालयास सादर 
केल्याचा दिनांक ०१-१०- 
२०१८ असा आहे. मुळ 


[4 शि : - iS 


भाग-२ (पदविकाधारक) 


6.  पी.आर.पाटील ०८-०७-१९६४ | डीसीआरई | २३-०१-१९८५ उत्तीर्ण ।(२८-१२-२००४ मुळ नियुक्ती दिव्यांग 
अस्थिव्यंग ( | प्रवर्गातून नाही, दिव्यांग 
क) प्रमाणपत्र कार्यालयास 
सादर केल्याचा दिनांक 
२८-१२-२००४ 


Page 6 


परिशिष्ठ अ 


2 ६४५ श्री]. ए.इ.अपराज रत्नागिरी [9-92-9864] डीसीई  ।०४-११-१९८७] खुला सुट | ४-११-१९८७ | अस्थिव्यंग-क| प्रमाण पत्र त्यांना प्राप्त 
झाल्याचा दिनांक 
१५/१०/१९८४ परंतू 

त्यांचा कनिष्ठ अभियंता 
पदावरील नियमित 
नियुक्‍ती दिनांक ४-११- 
१९८७ असा आहे. 
त्यामुळे त्यांचा कनिष्ठ 
अभियंता पदाचा जेष्ठता 
दिनांक ४-११-१९८७ 
असा राहील 


एस.एल.साळुंखे नंदूरबार | १६-०४-१९६६| डीसीई | १७-०१-१९९०| अजा उत्तीर्ण ।२७-०७-२०२१| कर्णबधीर | मुळ नियुक्ती दिव्यांग 
प्रवर्ग -ब । प्रवर्गातून नाही, दिव्यांग 
प्रमाणपत्र कार्यालयास 
सादर केल्याचा दिनांक 
२७-०७-२०२१ 
नंदूरबार | 09-03-9984] डीसीई | १९-०७-२०२१॥ अज उत्तीर्ण । १९-७-२०२१ | अस्थिव्यंग-क। मुळ नियुक्ती दिव्यांग 
प्रवर्गातून नाही, दिव्यांग 
प्रमाणपत्र कार्यालयास 
सादर केल्याचा दिनांक 
१९-७-२०२१ 
एस.आर.मंठेकर हिंगोली | ०५-०४-१९६९| डीसीई |३०-११-१९९०| खुला उत्तीर्ण ।३०-११-१९९०| अस्थिव्यंग | मुळ नियुक्ती दिव्यांग 
प्रवर्ग-क | प्रवर्गातून नाही, दिव्यांग 
प्रमाणपत्र कार्यालयास 
सादर केल्याचा दिनांक 
३०-११-१९९० 


Page 7 


x" 


x" 


परिशिष्ठ अ 


& ७२३ |S. पी.एम.चवरे भंडारा |०३-०२-१९६७| डीसीई | 03-04-9993] अजा सुट  ]०५-१२-२००७| कर्णबधीर | कनिष्ठ अभियंता पदावर 
प्रवर्ग-ब| | अनुकंपा तत्वावर नेमूणक 
दिनांक ३/५/१९९३, 
दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर 
केल्याचा दिनांक ५-१२- 
२००७, त्यामुळे त्यांचा 
कनिष्ठ अभियंता पदाचा 
जेष्ठता दिनांक ५-१२- 
२००७ असा राहिल, मुळ 
नियुक्ती दिव्यांग 
प्रवर्गातून नाही. 
|| 


ठाणे | 04-03-9984] डीसीई | 9-92-9988] विजा-अ । उत्तीर्ण [09-08-2098] अस्थिव्यंग | श्री.राठोड यांनी दिव्यांग 
प्रवर्ग-क | प्रमाणपत्र १२-९-१९९० 
रोजी कार्यालयास सादर 
केले आहे, तथापि, 
श्री.राठोड यांचाठि 
कनिष्ठ अभियंता 
पदावरील नियमित 
नियुक्‍ती दिनांक ०१-०९- 
२०१४ असा आहे. त्यामुळे 
त्यांचा दिव्यांग ज्येष्ठता 
दिनांक ०१-०९-२०१४ 


Page 8 


परिशिष्ठ अ 


द ८६३ | शि औरंगाबाद [99-06-9962] डीसीई | २२-४-१९९८ | EH | उत्तीर्ण । २१-८-१९९८ | अस्थिव्यंग-क| मुळ नियुक्‍ती दिव्यांग 
प्रवर्गातून नाही, दिव्यांग 
प्रमाणपत्र कार्यालयास 
सादर केल्याचा दिनांक 
२१-०८-१९९८ 


९ ८६७ श्री) एस.एस'म्हस्के भंडारा ।२५-०७-१९६८| Shits  ।१८-०७-१९९८| खुला सुट |३१-१२-२००८| कर्णबधीर | प्रमाण पत्र त्यांना प्राप्त 
प्रवर्ग- ब | झाल्याचा दिनांक ३१- 
१२-२००८ परंतू त्यांचा 
कनिष्ठ अभियंता 
पदावरील नियमित 
नियुक्‍ती दिनांक १८-२- 
२००५ असा आहे. 
तथापि, दिव्यांग 
प्रमाणपत्र दिनांक ३१-१२- 
२००८ रोजी प्राप्त 
झाल्याने त्यांचा कनिष्ठ 
अभियंता पदावरील 
दिव्यांग जेष्ठता दिनांक 
३१-१२-२००८ असा 
राहील, मुळ नियुक्‍ती 
दिव्यांग प्रवर्गातून नाही. 


९७० श्री).  एन.एम.चौधरी परभणी ।१४-०८-१९६८| डीसीई ।०८-०३-१९९९| खुला उत्तीर्ण ।०८-०३-१९९९| अस्थिव्यंग-क| मुळ नियुक्‍ती दिव्यांग 
प्रवर्गातून आहे, दिव्यांग 
प्रमाणपत्र कार्यालयास 
सादर केल्याचा दिनांक 

०८-०३-१९९९ 


Page 9 


परिशिष्ठ अ 
उत्तीर्ण |०४-०५-१९९९ | अस्थिव्यंग-क| मुळ नियुक्ती दिव्यांग 
प्रवर्गातून आहे, दिव्यांग 


प्रमाणपत्र कार्यालयास 


7 ९७८ श्री. एस.ए.कापसे जालना | २०-१०-१९६७, डीसीई |।०४-०५-१९९९| खुला 
सादर केल्याचा दिनांक 
०४-०५-१९९९ 


१२ ११६९अ | पुणे =| 09-06-9863] SIE  । ०६-०३-२००४| खुला उत्तीर्ण |०३-०६-२००४। अस्थिव्यंग | दिनांक ६-१२-१९९९ च्या 
प्रवर्ग-क | आदेशानुसार सहाय्यक 
कनिष्ठ अभियंता पदावर 
म्हणजे आताचे स्थापत्य 
अभियांत्रिकी सहायक 
पदावर नेमणूक 
झाल्यानंतर दिव्यांग 
प्रमाणपत्र दिनांक २८- 
०७-१९८८ सादर 
केल्याचे दिसून येते, 
तथापि, त्यांची कनिष्ठ 
अभियंता पदाचा नियमित 
नियुक्‍्ती/ज्येष्ठतेचा 
दिनांक ०३-०६-२००४ 
असा आहे, त्यामुळे त्यांची 
कनिष्ठ अभियंता 
पदावरील जेष्ठता 
दिनांक ०३-०६-२००४ 


१३ १०७९अ श्री. एम.ए.काझी औरंगाबाद | १५-०१-१९६९॥ डीसीई |०३-१२-१९९९| खुला होय । २४-९-२००१ | अस्थिव्यंग-क| दिव्यांग प्रमाणपत्र 
कार्यालयास सादर 
केल्याचा दिनांक २४-९- 
२००१, मुळ नियुक्‍ती 
दिव्यांग प्रवर्गातून नाही 


Page 10 


| 8 


११९४ 


११९५ 


१२२३ 


= 


एस.के.पवार 


बी.एस.जाधव 


एस.एल.बैकर 


एस.व्ही.सानप 


परिशिष्ठ अ 


बुलढाणा | १६.०१.१९७२ | डीसीई ।१८-०२-२००५] अजा उत्तीर्ण |२३-०१-२००९| अस्थिव्यंग-क| मुळ नियुक्ती दिव्यांग 
प्रवर्गातून नाही, दिव्यांग 
प्रमाणपत्र कार्यालयास 


सादर केल्याचा दिनांक 
२३-०१-२००९ 
सातारा |२६-०६-१९७०| डीसीई |१०-०३-२००५| खुला उत्तीर्ण |१९-१२-२०१३| अस्थिव्यंग-क| दिव्यांग प्रमाणपत्र 
कार्यालयास सादर 
केल्याचा दिनांक १९- 
१२-२०१३ 


झाल्याचा दिनांक 
१५/१०/१९८४ परंतू 
त्यांचा कनिष्ठ अभियंता 
पदावरील नियमित 
नियुक्‍ती दिनांक ८-९- 
२००५ असा आहे. 
त्यामुळे त्यांचा कनिष्ठ 
अभियंता पदाचा जेष्ठता 
दिनांक ८-९-२००५ असा 
राहील, मुळ नियुक्‍ती 


रायगड | २९-९-१९७८ | डीसीई |०८-०९-२००५| खुला नाही |०८-०९-२००५ | अस्थिव्यंग-क| प्रमाण पत्र त्यांना प्राप्त 
दिव्यांग प्रवर्गातून आहे. 


सातारा |०१-०६-१९६९| डीसीई  |१३-०७-२००६| भज-ड नाही ।१२-०९-२०१२| अस्थिव्यंग-क| दिव्यांग प्रमाणपत्र 
कार्यालयास सादर 
केल्याचा दिनांक १२- 
०९-२०१२ 


Page 11 


१९ 


२० 


१२२५ 


१२४० 


१२४१ 


१२४४ 


»| 


आर.जी.ससाने 


ए.व्ही.जगदाळे 


आर.एस.सांगळे 


सातारा |।१०-०४-१९८० 


7 


र्‌ 


परिशिष्ठ अ 


डीसीई [| १३-०७-२००६॥ इमाव 


; | 
| | 


डीसीआरई | १८-८-२००७ | खुला 


Page 12 


Fat ]99-06 2008 | अस्थिव्यग का मुळ नियुक्‍ती दिव्यांग 
प्रवर्गातून आहे, दिव्यांग 
प्रमाणपत्र कार्यालयास 
सादर केल्याचा दिनांक 

१३-०७-२००६ 


उत्तीर्ण ।०९-११-२००६| कर्णबधीर | मुळ नियुक्ती दिव्यांग 
प्रवर्ग-ब॒ । प्रवर्गातून आहे, दिव्यांग 
प्रमाणपत्र कार्यालयास 
सादर केल्याचा दिनांक 
९-११-२००६ 


सुट |।१३-११-२००६| अस्थिव्यंग-क| मुळ नियुक्ती दिव्यांग 
प्रवर्गातून आहे, दिव्यांग 
प्रमाणपत्र कार्यालयास 


सादर केल्याचा दिनांक 
१३-११-२००६ 


नाही १८-०८- | अल्पदृष्टी - दिव्यांग प्रमाणपत्र 
२००७ अ कार्यालयास सादर 

केल्याचा दिनांक १८- 

०८-२००७, मुळ नियुक्ती 

दिव्यांग प्रवर्गातून आहे, 


१२६० 


श्री. 


डी.एस.कांबळे 


परिशिष्ठ अ 


कोल्हापूर | १०-१०-१९८१| डीसीआरई | २१-०१-२००८ 


Page 13 


अजा 


उत्तीर्ण ।२१-०१-२००८। अस्थिव्यंग-क। प्रमाण पत्र त्यांना प्राप्त 


झाल्याचा दिनांक 
२८/७/२००४ परंतू त्यांचा 
कनिष्ठ अभियंता 
पदावरील नियमित 
नियुक्‍ती दिनांक 
२१/१/२००८ असा आहे. 
त्यामुळे त्यांचा कनिष्ठ 
अभियंता पदाचा जेष्ठता 
दिनांक २१/१/२००८ 
असा राहील, मुळ 
नियुक्ती दिव्यांग 
प्रवर्गातून आहे. दिव्यांग 
प्रमाणपत्र कार्यालयास 
सादर केल्याचा दिनांक 
२१-१-२००८ 


परिशिष्ठ अ 


२३ १२६५ [श्री]. आर.के.चौधरी ठाणे [| ०६-०६-१९६६| डीसीई  |११-०७-२००८[ खुला सूट | १८००७ | अस्थिव्यंग | कनिष्ठ अभि. पदावर 
२००८ प्रवर्ग-क | नियुक्‍ती आदेश दिनांक 
११-७-२००८ रोजी 
निर्गमित , तर कनिष्ठ 
अभियंता पदाचा नियमित 
नियुक्‍ती दिनांक १८-७- 
२००८ असा आहे व 
दिव्यांग प्रमाणपत्र दिनांक 
११-७-२००८ रोजी 
कार्यालयास सादर केले 
आहे, त्यामुळे त्यांचा 
नियमित नियुक्‍ती दिनांक 
१८-७-२००८, मुळ 
नियुक्ती दिव्यांग 
प्रवर्गातून आहे. 


२४ १२६७ श्री. शौलेश वि.आंबेडकर 


चंद्रपूर | 39-03-9908] डीसीई ।१६-०७-२००८| अजा नाही ।१६-०७-२००८ | अल्पद्ृष्टी - | मुळ नियुक्ती दिव्यांग 
अ प्रवर्गातून आहे, दिव्यांग 
प्रमाणपत्र कार्यालयास 


सादर केल्याचा दिनांक 
१६-०७-२००८ 


२५ १३०१ श्री नांदेड | १०-०६-१९७०| डी.सी.ई | 92-08-2099] खुला उत्तीर्ण |१८-०४-२०११| अस्थिव्यंग-क| मुळ नियुक्ती दिव्यांग 
प्रवर्गातून आहे, दिव्यांग 
प्रमाणपत्र कार्यालयास 


सादर केल्याचा दिनांक 


१८-०४-२०११ 


Page 14 


१३३० 


ए.व्ही.टेभूर्णीकर 


: 


गोंदिया | 94-09-9902 


परिशिष्ठ अ 


SRI  । 94-00-2093] अजा नाही |१५-०७-२०१३ | अस्थिव्यंग-क| मुळ नियुक्ती दिव्यांग 


प्रवर्गातून आहे, दिव्यांग 

प्रमाणपत्र कार्यालयास 

सादर केल्याचा दिनांक 
१५-७-२०१३ 


Rig | २९-११-२०१३| इमाव नाही ।२९-११-२०१३| अस्थिव्यंग | कनिष्ठ अभि. पदावर 
प्रवर्ग-क | नियुक्ती आदेश दिनांक 
२२-११-२०१३ रोजी 
निर्गमित , तर कनिष्ठ 
अभियंता पदाचा नियमित 
नियुक्‍ती दिनांक २९-११- 
२०१३ असा आहे व 
दिव्यांग प्रमाणपत्र दिनांक 
२२-११-२०१३ रोजी 
कार्यालयास सादर केले 
आहे, त्यामुळे त्यांचा 
नियमित नियुक्ती दिनांक 
२९-११-२०१३ 
SRS | 09-09-2003] IS नाही — [09-08-2094 | कर्णबधीर दिव्यांग 
विटी प्रमाणपत्र 
दिनांक १-९-२०१४ रोजी 
कार्यालयास सादर केले 
आहे, त्यामुळे ज्येष्ठतेचा 
दिनांक ०१-०९-२०१४ 


Page 15 


परिशिष्ठ ब 


जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-3 (बांधकाम) संवर्गातील जिल्हा परिषदेतील परिशिष्ठ -ब मध्ये येणाऱ्या दिव्यांग कनिष्ठ अभियंता अर्हताप्राप्त ( बांधकाम ) यांची यादी 


अ.क्र.] कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा | जन्म दिनांक | शैक्षणिक | नियमित प्रवर्ग = | व्यावसायिव दिव्यांग दिव्यांगाचा शरा दिव्यांगाचा प्रकार 
परिषद पात्रता । नियुक्तीचा ee प्रमाणपत्र १.१.२०१९ 
दिनांक कार्यालयास जेष्ठता 
सादर यादीतील 


केल्याचा नियमित 
दिनांक ।नियुक्‍ती दिनांक 


भाग -१ पदवीधर 


श्री.एम.आर.मसुती सोलापूर | ०२/०६/८६ | बी.ई ११-१२- नाही । १२-११-२०१३ | ११-१२-२०२० | स्थापत्य अभि अस्थिव्यंग-क 
२०२० सहाय्यक पदावर 
अंपग प्रवर्गात हजर 
झाल्याचा दिनांक 
२२/११/२०१३ 
परंतू त्यांचा 
कनिष्ठ अभियंता 
पदावरील नियमित 
नियुक्ती दिनांक 
११-१२-२०२० असा 
आहे. त्यामुळे 
त्यांचा कनिष्ठ 
अभियंता पदाचा 
जेष्ठता दिनांक ११- 
१२-२०२० असा 
राहील 


भाग-२ पदविकाधारक 


Page 1 


परिशिष्ठ ब 


श्री.एस.एन. मुत्येलवार २९/११/१९७६ १३-३-२०१५ उत्तीर्ण | १०-३-२०१५ | १३-०३-२०१५ | ज्येष्ठतेचा दिनांक 
93-3-2094 


श्री.एन.के. MACHT 09/09/88 | डी.सी.ई. | 03-90- | ay जाती सुट | 3-0-2099 | 03-90-2049 | ज्येष्ठतेचा दिनांक 
२०१७ ०३-१०-२०१७ 


गडचिरोली | ०२/०६/७२ | डी.सी.ई. | ०५-१०- | अनु २२-०७-२०२१ | २२-०७-२०२१ | ज्येष्ठतेचा दिनांक 
२०१५ २२-७-२०२१ 


३ श्री.पी.टी.मेटकर भंडारा ।२९/१२/१९८३| SAS. | १२-०४- उत्तीर्ण । १२-०४-२०१३ | १२-०४-२०१३ । ज्येष्ठतेचा दिनांक 
२०१३ १२-४-२०१३ 

i” श्री. TST 

4 श्री.एस. व्ही. अमृतकर | औरंगाबाद | ३०/०१/१९६८ | डी.सी.ई. | २४-०३- १७-०७-२०१४ | १७-०७-२०१४ । ज्येष्ठतेचा दिनांक 
२००४ १७-७-२०१४ 


Page 2 


कर्णबधीर प्रवर्ग -ब 


& 


श्री.टी.आर.सर्ज 


सांगली 


०१/०५/८१ 


डी.सी.ई 


०२-०४- 
२०१८ 


परिशिष्ठ ब 


अनु.जाती | उत्तीर्ण | ०३-०९-२०१३ 


Page 3 


०२-०४-२०१८ | स्थापत्य अभि. सह. 


पदावर अंपग 
प्रवर्गात हजर 
झाल्याचा दिनांक 
०३-०९-२०१३ 
परंतू त्यांचा 
कनिष्ठ अभियंता 
पदावरील नियमित 
नियुक्ती दिनांक 
०२-०४-२०१८ असा 
आहे. त्यामुळे 
त्यांचा कनिष्ठ 
अभियंता पदाचा 
जेष्ठता दिनांक ०२- 
४-२०१८ असा 
राहील 


अस्थिव्यंग प्रवर्ग-क 


| 


श्री.ए.आर. भांगरे 


पालघर 


०३/०१/७२ 


आय.टी.आ | ३०-१-२०२० 
य. 


परिशिष्ठ ब 


खुला उत्तीर्ण | २२-११-२०१३ | ३०-०१-२०२० | स्थापत्य अभि. सह. | अस्थिव्यंग प्रवर्ग-क 
पदावर अंपग 
प्रवर्गात हजर 
झाल्याचा दिनांक 
३-१२-२०१२ परंतू 
त्यांचा कनिष्ठ 
अभियंता पदावरील 
नियमित नियुक्‍ती 
दिनांक 
३०/१/२०२० असा 
आहे. त्यामुळे 
त्यांचा कनिष्ठ 
अभियंता पदाचा 
जेष्ठता दिनांक 
३०/१/२०२० असा 
राहील 


Page 4 


८ 


श्री.ए.आर. भांगरे 


पालघर 


०३/०१/७२ 


आय.टी.आ | ३०-१-२०२० 
य. 


परिशिष्ठ ब 


खुला उत्तीर्ण | २२-११-२०१३ | ३०-०१-२०२० | स्थापत्य अभि. सह. | अस्थिव्यंग प्रवर्ग-क 
पदावर अंपग 
प्रवर्गात हजर 
झाल्याचा दिनांक 
३-१२-२०१२ परंतू 
त्यांचा कनिष्ठ 
अभियंता पदावरील 
नियमित नियुक्‍ती 
दिनांक 
३०/१/२०२० असा 
आहे. त्यामुळे 
त्यांचा कनिष्ठ 
अभियंता पदाचा 
जेष्ठता दिनांक 
३०/१/२०२० असा 
राहील 


Page 5 


